राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत २२३ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका-२०१८/प्र.क्र.२३५/आरोग्य-५ 
१० वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: 92 मार्च, २०२४ 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. पदआ-२००७/११७/प्र.क्र.१९/सेवा-१, 
दि.०६/०८/२००७ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. क्षनिका/अस्थाई पदे २०१०/ प्र.क्र.३०५/आरोग्य-५, 
दि.२१/०४/२०११ 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन शुध्दिपत्रक क्र. क्षनिका/अस्थायी पदे २०१०/ प्र.क्र.३०५/ 
आरोग्य-५, दि.०९/०६/२०११ 
४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१८/प्र.क्र.४० (AM-2)/311-3, 
दि.२३/०५/२०१८ 
५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. कुनिका/अपदे-२०१८/प्र.क्र.२३५/ आरोग्य-५, 
दिनांक २६/१०/२०२३ 
६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०२४ 
७ सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे-६ यांचे पत्र क्र. ससंआसे/ कुष्ठवक्षय/ 
आस्था/कक्ष-९९/२२३/अस्थाई पदे/नक्र१६२/२३५७-५८/२४, दि.१२/०२/२०२४ 
प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत १०५४ पदे संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये 
निर्माण करण्यात आली असून, त्यापैकी ३८४ पदे अस्थायी ठेवण्यात आली. या ३८४ अस्थायी पदांपैकी संदर्भ 
क्रमांक २ येथील शासन निर्णय व संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन शुध्दीपत्रकान्वये ८०% प्रमाणे १७७ अस्थायी पदे 
स्थायी करण्यात आली आहेत. उर्वरित २०७ अस्थायी पदांचा संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार मंजूर 
केलेल्या आस्थापनेच्या आढाव्यात CAAT ste. संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये सहायक संचालक, 
आरोग्य सेवा, पालघर येथील कार्यालयातील १६ अस्थायी पदे निर्माण केलेली आहेत. राष्ट्रीय कुष्ठरोग 
कार्यक्रमांतर्गत एकूण २२३ अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत संदर्भ क्र.५ येथील 
दि.२६.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. तसेच, सदर २२३ पदांमध्ये 
डॉ.बंदोरवाला लेप्रसी हॉस्पिटल, कोंढवा, पुणे येथील पदांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय कुष्ठरोग कार्यक्रमांतर्गत 
२२३ अस्थायी कार्यरत पदे राज्यातील जनतेला आरोग्य विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करून देत असल्याने, 
या पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते दि. ३१/०८/२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः -कुनिका-२०१८/प्र.क्र.२३५/आरोग्य-५ 


शासन निर्णय:- 


राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत २२३ अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते दि. ३१/०८/२०२४ 


पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


2. 


सदर पदांचा खर्च खालील नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२४-२५ 


साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3» 


मागणी क्र. आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 

(१ (090)- कुष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 
सांकेतांक (२२१० ०६६५) (योजनेतर) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या, दि. २१/०२/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना 


प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१२१०५२३७१४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHESH GURULING 
MAHESH ठू 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT 

DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5d541c6ddf0221a38b5bf17bde071c1 
6e4fc5d59c6c056a12206b90f86b0b039, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B2EDCC53DBB4AA0ABD5E56CE 


B34FAF620B05 1435FE8057488BAB1D4B20721 
FD1, cn=MAHESH GURULING HANSHETTI 


Date: 2024.03.12 11:47:58 +05'30' 


(Hea हंशोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः -कुनिका-२०१८/प्र.क्र.२३५/आरोग्य-५ 


३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. संचालक, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई/पुणे. 

६. सहसंचाळक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन) मुंबई. 

८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्यरोग), पुणे. 

९. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग) पुणे. 

१०. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मंडळे (सर्व) 

११. सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) (सवी. 

१२. प्रशासक, डॉ.बंदोरवाला कुष्ठरोग रूग्णालय, कोंढवा, पुणे. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१४. वित्त विभाग (व्यय-१३), (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

१५. अवर सचिव,(सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई. 

१६. निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्र. कुनिका/अप्रदे २०१८/प्र.क्र-२३५/ आरोग्य-५ दिनांक 92/ 03 /2028 चे सहपत्र 


रि निर्माणचे ची आदेशान्वये शेवटी पदे | ज्या तारखेपासून पदे 
ao A a पदनाम ी वेतनश्रेणी चालू ठेवण्यात आळी | ys चालू ठेवावयाची | लेखाशिर्ष 
शासन निर्णय व दिनांक संख्या : 2 . 
त्याचा क्रमांक व आहेत त्याचा दिनांक 
दिनांक 
२२१० वैदयकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
शासन निर्णय क्र पदआ २००७ /प्र.क्र.११७/सेवा-१ दिनांक शा.नि. कुनिका मागणी क्र.-१ 
६/८/२००७ | एस-२३: ६७७००- | २०१८/अप्रदे/प्र.क्र दि.०१/०३/२०२४ ते | ०६ सार्वजनिक आरोग्य 
१ ; 7 सहाय्यक संचालक १ ; 
सहाय्यक संचालक आरोग्य (कुष्ठरोग) तथा प्रशासक २०८७०० २३५/आरोग्य-५ दि.३१/०८/२०२४ ०१- 
डॉ.बंदोरवाला लेप्रसी हॉस्पीटल कोंढवा दि.२६/१०/२०२३ ०१) (०१०) कु 
००६ 


शासन निर्णय क्र पदआ २००७ /प्र.क्र.११७/सेवा-१ 
दि.६/८/२००७ 

सहाय्यक संचालक (कुष्ठरोग) वाशिम/ धुळे/ नंदूरबार/ 
अहमदनगर/जालना/सिंधुदूर्ग/गोंदिया (प्रत्येकी -१) 


क See ae 


सहाय्यक संचालक 9 


२०८७०० 


एस-२३: ६७७००- 


शासन निर्णय क्र पदआ २००७ /प्र.क्र.११७/सेवा-१ 
३ दि.६/८/२००७ 
तात्पुरते आंतरुग्ण कक्ष पुणे 


वैदयकीय अधिकारी | १ 


शासन निर्णय क्र पदआ २००७ /प्र.क्र.११७/सेवा-१ 
दि.६/८/२००७ 

पर्यवेक्षकीय नागरी कुष्ठरोग पथक, मुंबई-२, मुंबई-३ मुंबई- 
४ (प्रत्येकी १ पद) 


पर्यवेक्षकीय नागरी कुष्ठरोग पथक नागपूर-२ नागपूर-३ 
(प्र त्येकी १ पद) 


(०१) (०१०) कुष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 
(२२१००६६५) (योजनेत्तर) 


२२१० वैदयकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

मागणी क्र.-१ 

०६ सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोगप्रतिबंध व नियंत्रण 

(०१) (०१०) कुष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 
(२२१००६६५) (योजनेत्तर) 


२२१० वैदयकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


(२२१००६६५) (योजनेत्तर) 


अ.क्र 


तात्पुरत्या जागा प्रथम ज्या विभागाने निर्माण केल्या तो 


शासन निर्णय व दिनांक 


शासन निर्णय क्र पदआ २००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१ 
दि.६/८/२००७ 

पर्यवेक्षकीय नागरी कुष्ठरोग पथक चंद्रपूर/ अहमदनगर 
/लातूर/धुळे/नाशिक/परभणी/ उल्हासनगर/पिंपरी- 
चिंचवड (प्रत्येकी-१) 


शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ सेवा-१ दि 
६/८/२००७ 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग), पुणे-१ (मुख्यालय) - 
१ 


शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/सेवा-१ दि.६ 
/८/ २००७ 

सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे (१ 
| डॉ.बंदोरवाला लेप्रसी हॉस्पिटल,कोंढवा पुणे (२ पदे) 


शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/प्र.क्र.११७ /सेवा-१ 
दि.६/८/ २००७ डॉ.बंदोरवाला लेप्रसी हॉस्पिटल,कोंढवा 
पुणे (२ पदे) 


शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/प्र.क्र.११७/ सेवा-१ 
दि.६/८/ २००७ डॉ.बंदोरवाला लेप्रसी हॉस्पिटल,कोंढवा 
पुणे (२ पदे) 


शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१ दि. 
६/८/ २००७ डॉ.बंदोरवाला लेप्रसी हॉस्पिटल,कोंढवा पुणे 
(१) 


शा.नि. कुनिका 


००- | २०१८/अप्रदे/प्र.क्र 
२३५/आरोग्य-५ 
दि.२६/१०/२०२३ 


दि.०१/०३/२०२४ ते 
दि.३१/०८/२०२४ 


२२१० वैदयकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


(२२१००६६५) (योजनेत्तर) 


२२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
मागणी क्र. आर-१ 

०६ सार्वजनिक आरोग्य 

१०१ - रोगप्रतिबंध व नियंत्रण 

(०१) (०१०) कुष्ष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 
(२२१० ०६६५) (योजनेतर) 


= 


(09) (०१०) कुष्ष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 
(२२१० ०६६५) (योजनेतर) 


एस-१४:३८६००- 
१२२८०० 


२२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


(२२१० ०६६५) (योजनेतर) 


विभागाने निर्मा ची आदेशान्वये शेवटी पदे | ज्या तारखेपासून पदे 
अ.क्र डळ ee een पदनाम सख्या वेतनश्रेणी चालू ठेवण्यात आली | पुढे चालू ठेवावयाची | लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक आहेत त्याचा दिनांक 
दिनांक | 
शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ सेवा-१ दि | २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
ve शा.नि. कुनिका मागणी क्र. आर 
११ | सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा ( गु गि शी वरिष्ठ लिपी ) एस-८:२५५००- २०१८/अप्रदे/प्र.क्र दि.०१/०३/२०२४ ते | ०६ सार्वजनिक आरोग्य 
/नाशिंक/को ies क as lah / | fF ८११०९ २३५/आरोग्य-५ दि.३१/०८/२०२४ १०१ - रोगप्रतिबंध व नियंत्रण 
प्रत्येकी-१) 4 दि.२६/१०/२०२३ (०१) (०१०) कुष्ष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 
(२२१० ०६६५) (योजनेतर ) 
i a २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ सेवा-१ दि. मागणी क्र. आर-१ 
६/८/ २००७ एस-८:२५५००- , , ०६ सार्वजनिक आरोग्य 
१२ सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) वरिष्ठ लिपीक ३... | वकक | महि ब | मनीचा १०१ रौगप्रविबध व नियंत्रण 
बुलढाणा/रायगड/सातारा (प्रत्येकी-१) (०१) (०१०) कुष्ष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 
(२२१० ०६६५) (योजनेतर ) 
oe क्र.पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ सेवा-१ दि. oe ee च 
सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) मुंबई re ल ग न ce : च 
१३ | /गडचिरोली/लातूर/परभणी/बीड/ भंडारा/ कनिष्ठ लिपीक १० i * क्क ०. ee वाता गप्रतिबंध व निय 
बुलढाणा/रायगड/सातारा/ठाणे ee ws eee 
प्रत्येकी (०१) (०१०) कुष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 
dia | (२२१० ०६६५) (योजनेतर ) 
२२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
मागणी क्र. आर- 
शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ सेवा-१ दि. Fah . 
१४ | ६/८/ २००७ पर्यवेक्षकीय नागरी कुष्ठरोग पथक, कनिष्ठ लिपीक २ i 11 (one. ene ee ह प तिकव aie 
धुळे/परभणी (प्रत्येकी -१) ee aes १६४ 
ss (09) (090) कुष्ष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 
(२२१० ०६६५) (योजनेतर) 
० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ सेवा-१ दि. २२) कर आर 7 
६/८/ २००७ मा गणी क्र. 
५ | सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) कनिष्ठ लिपीक २ he ७ शा ल्ला ल्मा लका १ न _ रोगप्रतिबंध व नियं 
उस्मानाबाद/अमरावती (प्रत्येकी-१) (०१) (१० कुष्ष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 
(२२१० ०६६५) (योजनेतर) 


ज्या शासकीय 
विभागाने निर्मा आदेशान्वये होवटी पदे | ज्या तारखेपासून पदे 
अ.क्र 2 de ih र. shia वेतनश्रेणी चालू ठेवण्यात आली | पुढे चालू ठेवावयाची | लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व आहेत त्याचा दिनांक 
दिनांक 
२२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
शासन निर्णय क्र. पदआ २००/ प्र.क्र.११७/ सेवा-१ दि. शा.नि. कुनिका मागणी क्र. आर-१ 
६/८/ २००७ o— एस-१४:३८६००- | २०१८/अप्रदे/प्र.क्र दि.०१/०३/२०२४ ते | ०६ सार्वजनिक आरोग्य 
१६ | सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा कुष्ठरोग प्रशिक्षण केंद्र र ee | १२२८०० २३५/आरोग्य-५ दि.३१/०८/२०२४ । १०१ - रोगप्रतिबंध व नियंत्रण 
पुणे/नागपूर/ (प्रत्येकी दि.२६/१०/२०२३ १] (०१०) कुष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 


oo 


= र प्रय ववान दि. २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
alk ibs क्र.पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ सेवा-१ दि. मागणी क्र. आर-१ 
00 
् ‘ -१४:३८६००- ०६ सार्वजनिक आरोग्य 
१७ | सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) अवैदयकीय पर्यवेक्षक | ६ क ी in = १०१ - रोगप्रतिबंध व नियंत्रण 
की गीत (०१) (0१०) कुष्ष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 
रत्ना ना (प्रत्येकी-१) (२२१० ०६६५) (योजनेतर) 
el ee mae 
२२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ सेवा-१ दि. मागणी क्र. आर-१ 
६/८/ २००७ एस-१४:३८६००- ०६ सार्वजनिक आरोग्य 
ष्ट अवैदयकीय पर्यवेक्षक | ३ वर १०१ - रोगप्रतिबंध व नियंत्रण 


(०१) (090) कुष्ष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 
(२२१० ०६६५) (योजनेतर) 


सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) 
| ठाणे/धुळे/अमरावती (प्रत्येकी-१) 
२२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


ey: : निर्णय क्र. पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ सेवा-१ दि. माँगणीक्र. आर-१ 

६/८/ २००७ 
; a -१४:३८ ०६ सार्वजनिक आरोग्य 

१९ | सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) अवैदयकीय पर्यवेक्षक | qo po Co 7 द त ee eee 
cleats re slg णा/ ७१ (or) कुष्ळरोग निय a 
रायगड/सातारा/ठाणे/परभणी (प्रत्येकी-१) कधी योकोतद) 
शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ सेवा-१ दि. . २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
६/८/ २००७ मागणी क्र. आर-१ 
नागरी कुष्ठरोग केंद्र सांगळी-२/सातारा-३/ औरंगाबाद- — एस-८: २५५००- ०६ सार्वजनिक आरोग्य 

२० | २/जालना-२/बीड-२/यवतम 1ळ-१/नागपूर-१/भंडारा-२ - ह ८११०० १०१ - रोगप्रतिबंध व नियंत्रण 
/चंदपूर-२/नांदेड-३/ परभणी-२/ उस्मानाबाद-३/अकोला- (०१) (०१०) कुष्ष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 
२/ बुलढाणा-१/वर्धा-१ (२२१० ०६६५) (योजनेतर) 


तात्पुरत्या जागा प्रथम ज्या विभागाने निर्माण केल्या तो 
शासन निर्णय व दिनांक 


पदनाम 


शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ सेवा-१ दि. 
६/८/ २००७ 

२१ | पर्यवेक्षकीय नागरी कुष्ठरोग केंद्र मिंवडी-कल्याण /पुणे 
(कॅन्टो/कारंजा/ श्रीरामपुर /अक्कलकोट/ पुणे-२/ पिंपरी- 
चिंचवड/नागपूर/सोलापूर/ठाणे (प्रत्येकी -२) 


शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ सेवा-१ दि 
२२ | ६/८/२ 
पर्यवेक्षकीय नागरी कुष्ठरोग पथक अहमदनगर 


ae ला/उस्मानाबाद/ठाणे/(प्रत्येकी-१) 


| eee 


a . पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ सेवा-१ दि. 


चंद्रपूर/अहमद नगर/ला ae क/धुळे/परभणी/ पिंपरी- 
चिचवड/अमरावती ( प्रत्येकी-५) 


|_| 


शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ सेवा-१ दि. 


ह baie २००७ 
५ | सहाय्यक संचालक आ रोग्य सेवा (कुष्ठरोग) 
a (प्रत्येकी-१) 
. पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/ सेवा-१ दि. 


mi 


२६ wea नागरी कुष्ठरोग पथक 
चंद्रपूर/अहमदनगर/लातूर/नाशिक/धुळे/ परभणी/पिपरी - 
चिंचवड/अमरावती ( प्रत्येकी-१) 


८११०० 


८११०० 


दि.०१/०३/२०२४ते | ० 
दि.३१/०८/२०२४ वनियं 
दि.२६/१०/२०२३ (०१) (०१०) कुष्ष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 


oe a (योजनेतर ) 


तात्पुरत्या जागा प्रथम ज्या विभागाने निर्माण केल्या तो 


म शासन निर्णय व दिनांक 


3 


== 


पदनाम 


शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१ दिनांक ६ 
२७ | /८/ २००७ डॉ.बंदोरवाला लेप्रसी हॉस्पिटल,कोंढवा पुणे (२ 
पदे) 


ब्रणोपचारक 


शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१ दिनांक 
rv: ६/८/२००७ 

पर्यवेक्षकिय नागरी कुष्ठरोग पथक सोलापूर /कोल्हापुर 
/अमरावती /नांदेड/अकोला/औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१ दिनांक 
६/८/२००७ 

पर्यवेक्षकिय नागरी कुष्ठरोग पथक मुंबई -१ मुंबई-३,मुंबई-४ 
क (प्रत्येकी १ पदो 

पर्यवेक्षकिय नागरी कुष्ठरोग पथक नागपूर-२, नागपूर-३ 
(प्रत्येकी १ पद) 


शासन निर्णय क्र. पदआ २००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१ दिनांक ६ 
/८/२००७ 

सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा, (कुष्ठरोग) मुंबई/ 
गडचिरोली/लातुर/परभणी/बीड/भंडारा/बुलढाणा/रायगड 
/सातारा/ ठाणे (प्रत्येकी -१) 


शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१८/प्र.क्र. ४०(भाग) आरोग्य 
३१ | दिनांक 23 /4/ २०१८ सहाय्यक संचालक आरोग्य 
'कुष्ठरोग) पालघर 


शिपाई 


वेतनश्रेणी 

२२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य मागणी क्र. 
एस-१ : १५०००- । २०१८/अप्रदे/प्र.क्र दि.०१/०३/२०२४ ते | आर-१ ०६ सार्वजनिक आरोग्य १०१ - रोगप्रतिबंध व 
४७६ २३५/आरोग्य-५ दि.३१/०८/२०२४  । नियंत्रण (०१) (०१०) Pusey नियंत्रणासाठी पथके व 


दि.२६/१०/२०२३ 


रुग्णालय (2240 ०६६५) (योजनेतर) 


(२२१० ०६६५) (योजनेतर) 


२२१० een सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


(२२१० ०६६५) (योजनेतर) 


२२१० वी सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


(०१०) कुष्ष्ठरोग Petra पथके व रुग्णालय 
aa ०६६५) (योजनेतर) 


(२२१० ०६६५) (याजनतर) 


